शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 
नॅशनल सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिल्लोड, 
ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३.०७.२०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.८.१९९३ 
२. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/ टेक्स-१, 
दि. २४.३.१९९९. 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग क्र.सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/टेक्स-१(आ), 
दि. १५.६.२००६. 
४. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(आअ), 
दि. १०.७.२०१७. 
५. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५,दि.१५.०२.२०१८. 
६. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प१२१५/प्र.क्र५०/टेक्स१अ, दि.१७.०६.२०२१. 
७. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि३३२१/प्र.क्र.४१/टेक्स१अ, दि.३०.०७.२०२१ 
८. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ ३,दि.०४.०४.२०२२. 
९. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि३३२१/प्र.क्र.०१/टेक्स१ ब,दि.०४.०७.२०२२. 


१०. शासन निर्णय, सहकार व TAHSIN विभाग क्र.प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.१४/टेक्स १ब,दि.०७.०७.२०२२. 


११.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१/सूतगि/शा.भा.भा प्रस्ताव/३७२७/२०२२, 
दि.०५.०७.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


नॅशनल सहकारी सूतगिरणी Fal. RBIs, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद या सूतगिरणीची नोंदणी 
दि.०७.१२.२०२० रोजी करण्यात आली असून तीचा नोंदणी क्र.अजीडी/पीआरजी/ओ/डिटी-०९ असा 


आहे. सदर सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र सिछोड ARR मर्यादित आहे. शासन निर्णय दि.०४.०७.२०२२ 


अन्वये सदर सुतगिरणीची ५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात 


आली आहे. शासन निर्णय दि.०७.०७.२०२२ अन्वये या सूतगिरणीच्या रु.८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प 


अहवाल किंमतीस मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर सूतगिरणीने दि.३१.०३.२०२१ अखेर रु.३८८.१८ 


लाख इतके सभासद भागभांडवळ जमा केले आहे. सदर सूतगिरणी या विभागाच्या सहकारी 


सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल दोन हप्यात मंजूर करण्याबाबतच्या शासन निर्णय 


दि.३०.०७.२०२१ मधील मुद्या क्र.१ मधील अटींची अंशत: पूर्तता करीत आहे, त्यानुषंगाने नेशनल 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद या सूतगिरणीस सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार नॅशनल सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिल्लोड, ता.सिल्लोड, 
जि.औरंगाबाद या सूतगिरणीस रुपये १५,१७,३०,००० (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी सतरा लाख तीस हजार 
Had) इतकी रक्‍कम शासकीय भागभांडवल म्हणून खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ) सूतगिरणीने सदर झासन निर्णय निर्गमीत झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिण्याच्या आत 
प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करण्याची कार्यवाही विहित पध्दतीने करावी. 


ब) सूतगिरणीचा प्रकल्प बँकेत वटवता येण्याजोगा (Bankable) असल्याचे व प्रकल्प वर्धनक्षम 
(Viable) असल्याचे बँकेचे पत्र (Firm Sanction Letter) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे. 


२. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय, सहकार व वदस््रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ 
प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, दि. २४.३.१९९९ मध्ये 
नमूद केलेल्या (अ.क्र.१ वगळून) अटी व शर्ती, तसेच शासकीय भागभांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात 
आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील 
या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


१) या सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय दि.११.०८.१९९३ व दि.२४.०३.१९९९ मधील अटी व aria 
पालन होत आहे, याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत दि.२४.०३.१९९९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
अ.क्र.५ मध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार 
सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर 
३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु 
करण्यात येईल आणि असे न केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी या सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष 
देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 


४) या सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधीळ तरतुदीनुसार वसुलीबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, 
नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत या सूतगिरणीच्या विद्यमान संचाळक 
मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत रकमेच्या १०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. 
जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता 
येणार नाही तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) 
काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही, असे बंधन आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित बँकेवर 
घालावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 


६) या आदेशानंतर या सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्त 
संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या १०% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण भरल्याशिवाय 
नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार नाही. पुर्वीच्या संचालक मंडळाने काही गैरव्यवहार केला नसेल 
किंवा त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेल तरच नवनियुक्त संचाळक मंडळाने असे तारण 
दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल, अशी सुधारणा संस्थेच्या 
By-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


७) या सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


८) या सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग करीत 
असल्याची खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


९) या सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन लवकर 
प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च सूतगिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबत आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तशी कार्यवाही करावी. 


११) या सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा करावी. 
निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात येऊ नये, याबाबत 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


१२) या सूतगिरणीस प्राप्त झाळेल्या भागभांडवलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी योग्य 
प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१३) या सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अज्ञा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
नियंत्रण करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


१४) या सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 


१५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र.भांखस 
2098/ प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व शासन निर्णय क्र.भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग- 
४, दि.०८.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


१६) या सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


१७) दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 
शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा 
करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


१८) या सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक राहिल. 


१९) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यानुसार 
सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद भागभांगभाडवलाची 
रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच 
शासनाकडून सूतगिरणीळला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% छशासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेचा 
विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% रक्कम वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर करुन घेतलेली 
असणे आवश्यक आहे. 


२०) या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे सूतगिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे सूतगिरणीवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल करण्यात 
येईल. तसेच sa प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्‍्तिठा: जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे 
सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च 
टाळावा. 


३. या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम रु. १५,१७,३०,०००/- 
(अक्षरी रु. पंधरा कोटी सतरा लाख तीस हजार wad) नॅशनळ सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिछोड, 
afters, जि.औरंगाबाद या सूतगिरणीच्या दि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लि.औरंगाबाद शाखा सिल्लोड या बँकेच्या खाते क्र. ००४४१०००११०००४०, IFSC Code- 
YESBoAURDCC यामध्ये RTGS द्वारे जमा करण्यात यावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या परिशिष्ठातील अ.क्र.९ येथील “३२- 
अंशदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाळी असून या बाबीखालील 
अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


५. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१०.०५.२०१६ मधील 
परिच्छेद- ब (२) येथे नमूद केल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली आहे. 
तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळल असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता या प्रकरणी होत 
आहे. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१०.०५.२०१६ 
मधील परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०४.२०२२ अन्वये “३२ 
अंशदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाळी असून या बाबीखालळील 
अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


2) “मागणी क्र. व्ही-३, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००)(०५) 
सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली STM (कार्यक्रम), (४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने”" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.८०००.०० लाख तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात 
आली आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- लागू 


नाही. 


४) ज्या लेखाश्ीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे:- लागू नाही. 


७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी देण्यासाठी 
राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच सूतगिरणीने 
बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत:- सहकारी सूतगिरण्यांच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ञानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 
उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. १५,१७,३०,०००/- (अक्षरी रु. पंधरा कोटी 
सतरा लाख तीस हजार फक्त) इतक्या शासकीय भागभांडवलाचा खर्च “मागणी क्र. व्ही-३, ४४२५ - 
सहकारावरील भांडवली GA, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (00)(04) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. १५,१७,३०,०००/- (अक्षरी रु. पंधरा कोटी 
सतरा लाख तीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम नॅशनल सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिल्लोड, ता.सिल्लोड, 
जि.औरंगाबाद या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत 
करुन सूतगिरणीच्या दि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.औरंगाबाद शाखा सिछोड या 
बँकेच्या खाते क्र. ००४४१०००११०००४०, IFSC Code- YESBoAURDCC मध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री.सु.पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी Raa), सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo 032 यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री.स.दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, 
पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


९. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग दि.०४.०४.२०२२ चे शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७८/२०२२/व्यय-२, 
दि.११.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१६०८३२०००२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व्‌ नावाने, 
PRASENJEET D 


KARLEKAR 


(प्रसेनजीत कारळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-११२२/प्र.क्र.१५/टेक्स-१ (ब) 


A) 


. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(४ प्रती). 

५. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१५. व्यवस्थापक, दि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.औरंगाबाद शाखा सिल्लोड. 

१६. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१७. अध्यक्ष, AS सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद . 

१८. निवड नस्ती (टेक्स १ बो. 


AN 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


